उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. कैलास 
उत्तमचंद चांदीवाळ यांची गठित करण्यात 
आलेल्या एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी 
समितीच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता जागा 
वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२१/प्र.क्र.२७/२०२१/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २० जुले, २०२१ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२१/प्र.क्र.२७/२०२१/२२, दिनांक ४.५.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भीय दिनांक ४.५.२०२१ रोजीचा झासन निर्णय या निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री. परम बीर सिंह यांच्या दिनांक २०.३.२०२१ च्या पत्रात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरीता 
शासन निर्णय, दिनांक ३० मार्च, २०२१ अन्वये उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. केलास उत्तमचंद 
चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर चौकशी समितीच्या 
कार्यालयीन कामकाजासाठी होमगार्ड व नागरी संरक्षण कार्यालयाच्या अखत्यारितील क्रॉस मैदान येथील १००० 
चौ.फूट जागा तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 
श्री. परम बीर सिंह यांच्या दिनांक २०.३.२०२१ च्या पत्रात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरीता 
शासन निर्णय, दिनांक ३० मार्च, २०२१ अन्वये उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. केलास उत्तमचंद 
चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर चौकशी समितीच्या 
कार्यालयीन कामकाजासाठी होमगार्ड व नागरी संरक्षण कार्यालयाच्या अखत्यारितील क्रॉस मैदान येथील १००० 
चौ.फूट जागा तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्यात येत आहे. 
३. कार्यकारी अभियंता, SORA शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी होमगार्ड व नागरी संरक्षण 
कार्यालयाच्या अखत्यारितील क्रॉस मैदान येथील १००० चौ.फूट जागेचा ताबा संबंधितांना दयावा. तसेच, सदर 
जागेत समितीच्या कार्यालयाकरिता अद्यावत न्यायालयीन कक्ष व कार्यालयीन कामकाज कक्ष तयार करण्यात 
यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२०१६४९३४९१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pradnya 

Prakash Sawant 
(प्रज्ञा प्र. सावंत ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


९०१22 


प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 


१०, 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महासमादेशक, गृहरक्षक दल, जुने सचिवालय, २ रा मजला, फोर्ट, मुंबई-३२. 

सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, जुने सचिवालय, २ रा मजला, फोर्ट, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२१/प्र.क्र.२७/२०२१/२२ 


कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, ASS रोड, फोर्ट, 


मुंबई-०१. 

उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
शाखा अभियंता, HATHA शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
शाखा अभियंता (सा.बां) HTS, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


